fears पोलीस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र 
कार्यालयाचे पोलीस नियंत्रण कक्ष व राज्यकर 
सह आयुक्त, (जीएसटी प्रशा) रायगड विभाग, 
नवी मुंबई या कार्यालयांना कोकण भवन येथील 
प्रशासकीय इमारतीमध्ये नव्याने जागा वाटप 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.शाकाजा-११२१/प्र.क्र.४८/२०२१/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २१ सप्टेंबर, २०२१ 
प्रस्तावना : - 


कोकण भवन इमारतीमध्ये सद्य:स्थितीत कार्यरत असलेल्या विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र 
कार्यालयाचे पोळीस नियंत्रण कक्ष व राज्यकर सह आयुक्त, (जीएसटी प्रशा) रायगड विभाग, नवी मुंबई या 
कार्यालयांच्या परस्पर जागा बदलाचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने आता शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 
शासन निर्णय :- 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र कार्यालयाचे पोलीस नियंत्रण कक्षास राज्यकर सह आयुक्त, 
(जीएसटी प्रशा) रायगड विभाग यांच्या ताब्यातील कोकण भवन मुख्य इमारत, ६ वा मजला, कक्ष क्र. ६११ व ६१२ 
मधील जागेपैकी ७०४ चौ.फूट जागा वाटप करण्यात येत आहे. 
२. राज्यकर सह आयुक्त, (जीएसटी प्रशा) रायगड विभाग, नवी मुंबई या कार्यालयास कोकण भवन विस्तार 
इमारतीच्या ७ व्या मजल्यावरील पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या ताब्यातील कक्ष क्र. ७२८ व ७२९ येथील जागा वाटप 
करण्यात येत आहे. 
३. विभागीय आयुक्त, कोंकण विभाग यांनी उपरोक्‍त जागेचा ताबा संबंधितांना द्यावा व त्याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२११७०१०८६००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
LOUIS JACKY प नत 
SEQUEIRA = : 


(लुईस जा. सिक्वेरा) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२१/प्र.क्र.४८/२०२१/२२, 


६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

७. सर्व सन्माननीय विधानसभा / परिषद व संसद सदस्य, 

८. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, सामान्य प्रशासन (इमारत कक्ष), कोकण भवन, सीबीडी बेलापूर, 
नवी मुंबई-४०० ६१४. 

१६. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र कार्यालय, ६ वा मजला, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१७. राज्यकर सह आयुक्त, (जीएसटी प्रशा) रायगड विभाग, ६ वा मजला, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१८. सह सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


